Reg.No.NPCITY / 236 / 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ७ , अंक २६ ] ] 


गुरुवार ते बुधवार , जुलै २२-२८ , २०२१ / आषाढ ३१ - श्रावण ६ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ९ , किंमत : रुपये ११.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार - ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


, 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १२० . 

संचालक , नगर रचना , यांजकडून 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ 


आदेश 


क्रमांक जा.क.डिटीपी / ६०४५ / ३०२१ / वियो.सिंदी ( रे . ) / आ.क्र .२७ / कलम ५० ( २ ) /टिपीव्ही-२/२९७०. 

ज्याअर्थी , सिंदी ( रेल्वे ) नगर परिषदेची विकास योजना , ( सु . ) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे “ उक्त 
अधिनियम ” असे संबोधिलेले आहे ) चे कलम ३१ ( १ ) अन्वये शासन , नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्र . टिपीएस -२२१२ / ५१ ९ ( एन ) / पुर्नबांधणी 
६३ / सीआर -१११ ( अ ) ( एन ) / १२ / नवि - ९ , दि . ३०-१०-२०१२ अन्वये भागशः मंजूर झाली असून , ( यापुढे “ उक्त अधिसूचना ” असे संबोधिलेले आहे ) 
ती दि . १५-१२-२०१२ पासून अंमलात आलेली आहे ( यापुढे “ उक्त मंजूर विकास योजना ” म्हणून संबोधिलेले आहे ) आणि उक्त मंजूर विकास 
योजनेसाठी सिंदी ( रेल्वे ) नगर परिषद , सिंदी ( रेल्वे ) हे नियोजन प्राधिकरण आहे . ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे संबोधिलेले आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त मंजूर विकास योजनेमध्ये , मौ . सिंदी ( रेल्वे ) येथील स.क्र .८ पै . , ९ पै . , १२ पै . , २१ पै . या जमिनींमधील अंदाजे ४.०७२ 
हे . क्षेत्रावर आरक्षण क्र . २७ , ' कृषी उत्पन्न बाजार समिती विस्ताराकरीता ' , यासाठी प्रस्तावित करण्यात आले असून , ( यापुढे “ उक्त आरक्षण " असे 
संबोधिलेले आहे ) सदर आरक्षणासाठी समुचित प्राधिकरण “ कृषी उत्पन्न बाजार समिती " , सिंदी ( रेल्वे ) ( यापुढे “ उक्त समुचित प्राधिकरण " असे 
संबोधिलेले आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त आरक्षणाच्या उक्त समुचित प्राधिकरणाच्या सर्व साधारण सभेने ठराव क्र . ०४ , दि . २६-३-२०१९ अन्वये स.क्र . १२/२/१ 
आणि स.क्र . २१ या जमिनींवरील ( यापुढे “ उक्त जमीन " असे संबोधिलेले आहे ) उक्त आरक्षण वगळण्याचा ठराव पारीत केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , मौजे सिंदी ( रेल्वे ) येथील स.क्र .१२ / २ / १ , क्षेत्र ०.९ ३ हे . आणि स.क्र . २१ पैकी क्षेत्र १.५६ हे . या जागेवरील उक्त आरक्षण 
उक्त अधिनियमाचे कलम -५० अन्वये वगळण्यासंबंधीचा अहवाल मुख्याधिकारी , नगर परिषद सिंदी ( रेल्वे ) यांनी दि . २ ९ -० ९ -२०२० रोजीचे पत्राद्वारे , 
सहायक संचालक , नगर रचना , वर्धा शाखा यांना सादर केला आहे ; 


( 
१ 
) 


ना . - एक - अ -१ ( १५६८ ) . 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै २२-२८ , २०२१ / आषाढ ३१ - श्रावण ६ , शके १ ९ ४३ 


आणि ज्याअर्थी , सहसंचालक , नगर रचना , नागपूर विभाग , नागपूर यांनी पत्र क्र . ११३५ , दि . २१-१२-२०२० अन्वये उक्त जागेवरील उक्त 
आरक्षण ( भागशः ) उक्त अधिनियमाचे कलम -५० अन्वये वगळण्यास हरकत नसल्याबाबत अहवाल सादर केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त जागेवरील उक्त आरक्षणाच्या आवश्यकतेच्या अनुषंगाने आवश्यक ती चौकशी करण्यासाठी संचालक , नगर रचना , 
महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचेसमोर सर्व संबंधितांची व उक्त समुचित प्राधिकरणाची गुगल मीट अॅपद्वारे आयोजित केलेल्या दि . १६-०४-२०२१ रोजीच्या 
बैठकीमध्ये उक्त समुचित प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाच्या कलम -५० अन्वयेच्या प्रस्तावास सहमती असल्याचे स्पष्ट केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , समुचित प्राधिकरण यांनी कळविल्यानुसार व आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर उक्त जागेवरील उक्त आरक्षणाची , 
ज्या कारणासाठी आरक्षित केली आहे , त्या कारणासाठी उक्त समुचित प्राधिकरणास आवश्यकता नसल्याची खात्री पटल्यावरुन उक्त जागा 
उक्त आरक्षणामधून उक्त अधिनियमाचे कलम ५० ( २ ) अन्वये वगळणे आवश्यक असल्याचे संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे मत झाले 


आहे : 


आणि ज्याअर्थी , सहायक संचालक , नगर रचना , वर्धा शाखा यांनी त्यांचेकडील पत्र क्र . १५७० , दि . २ ९ - ०६-२०२१ आणि मुख्याधिकारी , सिंदी 
( रेल्वे ) यांनी पत्र क्र . ४६ ९ , दि . १४-०६-२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये शासनाच्या दि . २०-०४-२०१६ रोजीच्या शासन निदेशानुसार उक्त जागेचे उक्त 
जमिनमालक यांनी बाजारमूल्य दर तक्त्यानुसार येणा - या जमीन मूल्याच्या ५ % दराने येणा - या अधिमूल्य रक्कमेपैकी ५० % शासनास देय असलेली 
अधिमूल्याची रक्कम शासकीय कोषागारात आणि नियोजन प्राधिकरणास देय असलेली ५० % अधिमूल्याची रक्कम नगर परिषद , सिंदी ( रेल्वे ) यांचे 
खाती जमा केली असल्याचे संचालनालयास कळविले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , शासनाच्या नगर विकास विभागाचा निर्णय क्र . टिपीएस - १८१३-३२११ - प्र.क्र .५०८ - नवि -१३ , दि . १-१२-२०१६ अन्वये सर्व 
नगरपालिका / नगर पंचायती आणि जिल्हा परिषद नियोजन प्राधिकरण असलेल्या विकास योजना संबंधाने , उक्त अधिनियमाचे कलम ५० ( २ ) खालील 
अधिकार संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य पुणे यांना प्रदान केलेले आहेत ; 

त्याअर्थी , आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ५० ( २ ) अन्वये संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशाद्वारे उक्त जागेपुरते उक्त 
आरक्षण उक्त मंजूर विकास योजनेच्या भाग नकाशावर दर्शविल्याप्रमाणे ( भागशः ) वगळण्यास मंजूरी देत आहेत आणि त्यासाठी उक्त मंजूर विकास 
योजनेच्या दि . ३०-१०-२०१२ रोजीच्या अधिसूचनेमध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहेत 

उक्त मंजूर विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेच्या बदलाच्या परिशिष्टामधील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नविन नोंदीचा समावेश करण्यात येत 
आहे 


f 


. 


अ . क्र . 


नगर परिषद , गाव , 


उक्त आरक्षणातून भागशः 
वगळलेले अंदाज क्षेत्र 


तालुका व जिल्हा 


( १ ) 


परिशिष्ट 
उक्त मंजूर विकास योजनेतील 

उक्त जमिनीचा 
आरक्षण व वि . यो . अहवालानुसार 

तपशिल 
अंदाजे क्षेत्र 
( ३ ) 

( ४ ) 
आरक्षण क्रमांक -२७ , 

सर्व्हे क्र . १२/२/१ 
कृषी उत्पन्न बाजार समिती 

क्षेत्र - ०.९ ३ हे . 
विस्ताराकरीता " 

सर्व्हे क्र . २१ पैकी 
क्षेत्र - ४.०७२ हे . 

क्षेत्रफळ - १.५६ हे . 


( २ ) 
नगर परिषद , सिंदी ( रेल्वे ) 
मौजा सिंदी , ता . सेलू , 
जि . वर्धा . 


१ 


( ५ ) 
आ . क्र . २७ “ कृषी उत्पन्न 
बाजार समिती विस्ताराकरीता 
क्षेत्रफळ - २.४ ९ हे . 


" 


टिप : - ( १ ) उक्त आरक्षणातून मक्त झालेली उक्त २.४ ९ हे . क्षेत्राची जमीन उक्त्त मंजूर विकास योजनेनुसार लगतच्या जमिनीवर अनुज्ञेय होणा - या 

विकासाच्या प्रयोजनासाठी उक्त जमीन मालकांना उपलब्ध होईल . 
( २ ) वरील बदल दर्शविणारा उक्त मंजूर विकास योजनेचा भाग नकाशा नगर परिषद , सिंदी ( रेल्वे ) , जिल्हा - वर्धा यांचा कार्यालयात 

कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्यापर्यंत खुला ठेवण्यात येईल . 
( ३ ) सदर आदेश संचालनालयाचे www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येईल . 


: 


पुणे 
दिनांक ६ जुलै २०२१ . 


सुधाकर नांगनुरे , 
संचालक , नगर रचना , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै २२-२८ , २०२१ / आषाढ ३१ - श्रावण ६ , शके १ ९ ४३ 


3 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १२१ . 


BY DIRECTOR OF TOWN PLANNING 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANING ACT , 1966 


ORDER 


No. DTP / 6045 / 3021 / DP - Sindi ( Railway ) / Site No.N - 27 / Sec 50 ( 2 ) /TPV-2/2970. 


Whereas , the Development Plan of Sindi ( Railway ) Municipal Council ( R. ) has been partly sanctioned under 
Section 31 ( 1 ) of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to as " the said Act " ) by the 
Government in Urban Development Department vide Notification No. TPS - 2212-519 ( N ) /Recon.-63/CR-111 ( A ) ( N ) / 12 / 
UD - 9 , dt . 30-10-2012 ( hereinafter referred to as " the said Notification " ) and came into force with effect from dt . 15-12 
2012 ( hereinafter referred to as " the said sanctioned Development Plan " and the Sindi ( Railway ) , Municipal Council is 
Planning Authority ( hereinafter referred to as “ the said Planning Authority " ) for said sanctioned Development Plan ; 

And whereas , in the said sanctioned Development Plan , the lands bearing S. No. 8 Part , 9 Part . , 12 Part , 21 Part , 
admeauring an area 4.072 Ha . of village Sindi ( Railway ) is reserved for Site No. 27 " Extention to Agricultural Produce 
Market Committee " in the said sanctioned Development Plan , ( hereinafter referred to as " the said reservation " ) and 
" Agricultural Produce Market Committee , Sindi ( Railway ) " is the Appropriate Authority for the said reservation ( hereinaf 
ter referred to as " the said Appropriate Authority " ) ; 

And whereas , the said Appropriate Authority of the said reservation , vide resolution No. 04 , dt . 26-3-2019 had 
decided to delete he said reservation on the land bearing S. No. 12/2/1 and S. No. 21 ( hereinafter referred to as " the said 
land " ) ; 

And whereas , the Chief Officer , Municipal Council , Sindi ( Railway ) vide its letter dt . 29-09-2020 , has submitted a 
report regardinng the proposal of deletion of the said reservation on the said lands bearig S. No. 12/2/1 , area - 0.93 Ha . 
and S. No. 21 ( Part ) , area - 1.56 Ha . of the Village Sindi ( Railway ) under Section 50 of the said Act , to the Assistant 
Director of Town Planning , Wardha Branch , Wardha ; 

And whereas , the Joint Director of Town Planning , Nagpur Division , Nagpur has submitted a report stating no 
objection to delete the said reservation ( Partly ) on the said lands vide their letter No. 1135 , dt . 21-12-2020 ; 

And whereas , for making necessary enquiry regarding the requirement of the said reservation on said land a 
hearing was conducted with all conncerned including the said Appropriate Authority and the said Planning Authority on 
dt . 16-4-2021 before Director of Town Planning through Google Meet App ; 


And whereas , as per the request of Appropriate Authority and after making necessary enquiry it is satisfied that , 
the said reservation on the said lands in no longer required to the said Appropriate Authority and the Director of Town 
Planning , Maharashtra state , Pune is of the opinion that , the deletion of the said reservation on the said lands under 
Section 50 ( 2 ) of the said Act , should be Principally approved ; 

And wereas , Assistant Director , Town Planning , Wardha Branch and the Chief Officer , Municipal Council , Sindi 
( Railway ) vide letter No. 1570 , dt . 29-06-2021 and letter No. 469 , dt . 14-06-2021 communicated that , out of the 5 % of 
amount of premium of their value considering the land rates in Annual Statement of Rates ( ASR ) as per the Government 
directives dt . 20-04-2016 , the land owners , have deposited the 50 % amount due to the Government in Government 
treasury and , the remaininng 50 % amount due to the Planning Authority into the account of Chief Officer , Municipal 
Council , Sindi ( Railway ) ; 


And whereas , the Government in Urban Development Department vide Resolution No. TPS - 1813 / 3211 / CR - 508 / 
UD - 13 , dt . 1-12-2016 has delegated the powers exercisable by it under Section 50 ( 2 ) of the said Act to the Director of 
Town Planning , Maharashtra State , Pune in respect of Development Plans of all Municipal Councils / Nagpur Panchayat 
and for the Development Plans under taken by Zilha Parishad as a Planning Authority ; 


Now therefore , the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune hereby santions the part deletion of the 
said Reservation in respect of the said lands as shown in the Part Plan of the said Sanctioned Development Plan under 
Section 50 ( 2 ) of the said Act & for that purpose amends the said Notification of the said sanctioned Development Plan , 
dt . 30-10-2012 as specified in the Schedule herein below - 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै २२-२८ , २०२१ / आषाढ ३१ - श्रावण ६ , शके १ ९ ४३ 


After the last entry in the Schedule of Modifications accompanying the said Notification of the said sanctioned 
Development Plan , the following new entry shall be added : 

SCHEDUEL 


Sr. 


Municipal Couuncil , 
Village , Taluka and 

District 


Description of the 

said land 


No. 


Reservation in the said 
sanctioned Development 
Plan & its Approximate 
Area as per D.P. Report 

( 5 ) 


Approximate Part Area 
deleted from the said 
Reservation 

( 1 ) ( 2 ) 


( 1 ) 


1 


( 4 ) 
Municipal Council 
Sindi ( Railway ) 
Village - Sindi ( Railway ) , 
Taluka - Selu , 
Wardha . . 


Reservation No. 27 
" Extention to 
Agricultural Produce 
Committee " 
Area - 4.072Ha . 


S.No. 12/2/1 , 
area0.93 Ha . 
S.No. 21 ( Part ) 
area 1.56 Ha . 


Reservation No. 27 
" Extention to Agricultural 
Produce Market 
Committee " 2.49 Ha . 


Note : - ( 1 ) The said lands admeasuring an area of 2.49 Ha . so released from the said Reservation shall become 

available to the said land owners for the purpose of development as otherwise permissible in the case of 
adjacent land under the said Development Plan . 


( 2 ) A copy of the Part Plan of the said sanctioned Development Plan showing the area which is deleted from the 

said reservation , will be made available for inspection to public in the office of the Municipal Council , Sindi 

( Railway ) , Distric - Wardha , during office hours on all working days upto one month . 
( ( 3 ) This order will also be published on the Directorate's official web site www.dtp.maharashtra.gov.in . 


Pune : 
Dated the 6th July 2021 . 


SUDHAKAR NANGNURE , 
Director of Town Planning , 
Maharahstra State , Pune . 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १२२ . 

अध्यक्ष , नगर परिषद , यांजकडून 
भौगोलिक माहिती प्रणालीद्वारे महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २१ ( २ ) च्या अनुषंगाने 
कलम २३ ( १ ) नुसार बुटीबोरी नगर परिषद हद्दीतील क्षेत्राची विकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहीर करणेबाबत . 
क्रमांक नपबु - बांवि - कावि -२०७ ९ - २०२१. 

शासनाने , नगर विकास विभागाकडील निर्णय क्र . एमयुएन २०१७ - प्र.क्र .३५८ - नवि १८ , दिनांक १८-०४-२०१८ अन्वये बुटीबोरी , नगर परिषद 
नव्याने अस्तित्वात आलेली आहे . महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २१ ( २ ) अन्वये नगर परिषद हद्दीतील क्षेत्राचा 
नियोजन बद्ध विकास होण्यासाठी त्याक्षेत्राची विकास योजना तयार करणे आवश्यक आहे . 


सबब , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २१ ( २ ) च्या अनुषंगाने कलम २३ ( १ ) अन्वये बुटीबोरी नगर परिषद 
हद्दीतील क्षेत्राची विकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहीर करण्यासाठी विशेष सभेचा ठराव क्र . ०१ , दिनांक ०२-०७-२०२१ अन्वये मान्यता दिली 
आहे . त्यानुसार 

सदरची सूचना प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २३ ( २ ) नुसार बुटीबोरी , नगर परिषद हद्दीतील क्षेत्राची विकास योजनेमध्ये 
समाविष्ट असलेल्या क्षेत्राचा हद्द दर्शविणारा नकाशा नगर परिषदेच्या कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या 
अवलोकनासाठी ठेवण्यात आलेला आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै २२-२८ , २०२१ / आषाढ ३१ - श्रावण ६ , शके १ ९ ४३ 


५ 


ज्या नागरिकांच्या याबाबत काही सूचना / हरकती असतील त्यानी ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध होईल त्या तारखेपासून 
६० ( साठ ) दिवसाच्या आत मुख्याधिकारी , बुटीबोरी , नगर परिषद यांच्याकडे लेखी स्वरूपात द्याव्यात . विकास योजना तयार करताना त्या सूचना / 
हरकतींचा योग्य तो विचार करण्यात येईल . 


राजेश ( बबलू ) मनोरंजन गौतम , 


: 


अध्यक्ष , 


बुटीबोरी : 
दिनांक १४ जुलै २०२१ . 


नगर परिषद , बुटीबोरी , 


जि . नागपूर . 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १२३ . 


BY PRESIDENT , MUNICIPAL COUNCIL 


Geographical information system Declaration of Intention to prepare Development Plan of Butibori 
Municipal Council as per Section 23 ( 1 ) and with Section 21 ( 2 ) of Maharashtra Regional and Town 

Planning Act , 1966 . 

. 


No. MCB - Const . - D - WS - 2079-2021. 


Government of Maharashtra in Urban Development Department vide its Notification No.MUN2017 / FN358 - UD - 18 , 
dated 18-04-2018 constituted Butibori , Municipal Council , It is necessary to prepare the Development Plan of Butibori , 
Municipal Council as per Section 21 ( 2 ) of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 for planned development 
of the said area . 


Hence , the Butibori , Municipal Council by its Resolution No. 01 , dated 02-07-2021 has given consent to declare 
its intention to prepare Development Plan , as per provision of Section 23 ( 1 ) [ read with Section 21 ( 2 ) ] of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act , 1966. Accordingly , this notice is being published . 


The plan showing boundary of the area included in Development Plan of Butibori , Municipal Council is kept open 
for inspection by the public on office working days , during office hours at the office of the Municipal Council , as required 
under Section 23 ( 2 ) of the Maharashtra Regional & Town Planning Act , 1966 . 

Any , suggestions / objections of the public in this regard , may be forwarded in writing to the Chief Officer , 
Butibori , Municipal Council within a period of 60 ( Sixty ) days from the date of publication of this notice in Maharashtra 
Government Gazette . The suggestions / objections shall be duly considered while preparing the Development Plan . 


Butibori : 
Dated the 14th 

July 2021 . 


RAJESH ( BABLOO ) MANORANJAN GAUTAM , 

President , 
Municipal Council , Butibori , Dist . Nagpur . 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १२४ . 

मुख्याधिकारी , नगर परिषद , यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३८ व २३ ( १ ) नुसार पवनी नगरपरिषद क्षेत्राची विकास 

योजना ( दुसरी सुधारित ) तयार करण्याचा इरादा जाहीर करणेबाबत 


क्रमांक नपप - ५१४-२०२१. 


पवनी शहराची विकास योजना मा . संचालक नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य पुणे यांची अधिसूचना क्र . डी.पी.पवनी ( सु . ) - टिपीव्ही -२ / ४०८० , 
दि . १७ जुन १ ९९ १ अन्वये मंजूर झालेली असून ती दि . ०१ सप्टेंबर १ ९९ १ पासून अंमलात आलेली आहे . महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना 
अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३८ नुसार नगर परिषद क्षेत्राचा नियोजनबद्ध विकास होण्यासाठी त्याक्षेत्राची फेर तपासणी ( सुधारित ) करणे आवश्यक 


आहे . 


ना . - एक - अ -२ ( १५६८ ) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै २२-२८ , २०२१ / आषाढ ३१ - श्रावण ६ , शके १ ९ ४३ 


सबब , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३८ च्या अनुषंगाने कलम २३ ( १ ) अन्वये पवनी नगरपरिषद 
विकास योजना ( दु . सुधारित ) तयार करण्याचा इरादा जाहीर करण्यासाठी सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्र . ४ , दिनांक २८ एप्रिल २०२१ अन्वये मान्यता 
दिली आहे . त्यानुसार सदरची सूचना प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २१ ( २ ) नुसार पवनी , नगर परिषद विकास योजनेमध्ये समाविष्ट 
असलेल्या क्षेत्राची हद्द दर्शविणारा नकाशा नगर परिषदेच्या कार्यालयात , कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनासाठी 
ठेवण्यात आलेला आहे . 


ज्या नागरिकांच्या याबाबत काही सूचना / हरकती असतील त्यानी ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध होईल त्या तारखेपासून 
६० ( साठ ) दिवसाच्या आत मुख्याधिकारी , पवनी , नगर परिषद यांच्याकडे लेखी स्वरूपात द्याव्यात . विकास योजना तयार करताना त्या सूचना / हरकतींचा 
योग्य तो विचार करण्यात येईल . 


पवनी : 
दिनांक ३० जून २०२१ . 


चंदन पाटील , 

मुख्याधिकारी , 
नगर परिषद , पवनी . 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १२५ . 


BY CHIEF OFFICER , MUNICIPAL COUNCIL 


Declaration of Intention to prepare Development Plan ( Second Revised ) of Pauni Municipal Council as per 

section 38 read with Section 23 ( 1 ) of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 . 


No.MCP - 513-2021. 


The Development Plan of Municipal Council Pauni is sanctioned by Urban Development Department Government 
of Maharashtra vide it's Notification No. D. P. Pauni ( R ) -TPV - 2 / 4080 , Date 17 June 1991 and it has came into force with 
effect from 01 Suptember 1991. It is necessary to prepare Development Plan ( Second Revised ) for the area of Municipal 
Council as per provision of section 38 read with section 23 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 
for planned development of the said area . 


Hence , the Pauni , Municipal Council by its Resolution No. 04 , dated 28th April 2021 has given consent to declare 
its intention to prepare Development Plan , ( Second Revised ) , as per provision of Section 38 read with Section 23 ( 1 ) of 
the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966. Accordingly , this notice is being published . 


The plan showing boundary of the area included in Development Plan of Pauni , Municipal Council is kept open for 
inspection by the public on office working days , during office hours at the office of the Municipal Council , as required 
under Section 23 ( 2 ) of the Maharashtra Regional & Town Planning Act , 1966 . 


Any , suggestions / objections of the public in this regard , may be forwarded in writing to the Chief Officer , 
Pauni , Municipal Council within a period of 60 ( Sixty ) days from the date of publication of this notice in Maharashtra 
Government Gazette . The suggestions / objections shall be duly considered while preparing the Development Plan . 


Pauni : 
Dated the 30th June 2021 . 


CHANDAN PATIL , 

Chief Officer , 
Municipal Council , Pauni . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै २२-२८ , २०२१ / आषाढ ३१ - श्रावण ६ , शके १ ९ ४३ 


७ 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकाला प्रसिध्द झालेली आहे . 


१३ 


मंगळवार , जुलै १३ , २०२१ / आषाढ २२ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ - अ ( असा . ) ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २१ . 

नगर विकास विभाग 

मंत्रालय , मुंबई -४०० ०३२ , दिनांक २१ जून २०२१ . 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 

क्रमांक टिपीएस - २४२०-११४३ - प्र.क्र . ०६-२०२१ - नवि - ९. 


ज्याअर्थी , नागपूर येथील सुधारित विकास योजना शासन अधिसूचना , नगर विकास विभाग क्रमांक टिपीएस -२४ ९६-२६४३ - सी.आर . ३०० ( ए ) 
नवि - ९ , दिनांक ०७ जानेवारी २००० व अधिसूचना क्रमांक टिपीएस - २४००-१६२८ - प्र.क्र . २००-२००० - नवि - ९ , दिनांक १० सप्टेंबर २००१ अन्वये मंजूर 
झाली असुन ती अनुक्रमे दिनांक ०१ मार्च २००० व २१ सप्टेंबर २००१ पासून अंमलात आली आहे ( " उक्त विकास योजना ” असे संबोधिले आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेत मौजा जरिपटका येथील खसरा क्रमांक २ मधील अंदाजे क्षेत्र १५.१६ हेक्टर ही जागा आरक्षण क्रमांक 
एनडब्ल्यू -६६ स्टेडियम , आरक्षण क्रमांक एमएनडब्ल्यू -४१ ऑडीटोरियम आणि सार्वजनिक स्वास्थ्यासाठी नामनिर्देशित व १८.०० मीटर , २४.०० मीटर 
विकास योजना रस्त्यामध्ये समाविष्ट आहे ( यापुढे “ उक्त आरक्षणे ” असे संबोधले आहे ) 

आणि ज्याअर्थी , नागपूर महानगरपालिका , नागपूर नियोजन प्राधिकरण ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे संबोधले आहे ) म्हणून , त्यांचा 
ठराव क्रमांक १० ९ , दिनांक २८ फेब्रुवारी २००३ नुसार उक्त आरक्षणे वगळून संपूर्ण क्षेत्र आरक्षण क्रमांक एमएनडब्ल्यू -४० क्रीडासंकुल यामध्ये 
समाविष्ट करून या आरक्षणाचे समुचित प्राधिकरण जिल्हा क्रीडा अधिकारी करण्याचे ठरवून , त्याअनुषंगाने , उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप - कलम ( १ ) 
मध्ये नमूद वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून फेरबदल प्रस्तावास मंजुरीसाठी शासनास सादर केलेला आहे ( यापुढे “ प्रस्तावित फेरबदल " असे संबोधले 


; 


आहे ) : 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै २२-२८ , २०२१ / आषाढ ३१ - श्रावण ६ , शके १ ९ ४३ 


आणि ज्याअर्थी , आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त फेरबदल मान्य 
करावा , असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे . 


आता , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप - कलम ( २ ) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून उक्त 
विकास योजनेतील प्रस्तावित फेरबदलास शासन पुढीलप्रमाणे मान्यता देत आहे आणि त्यासाठी उपरोल्लिखित दिनांक ०७ जानेवारी २००० ची विकास 
योजना मंजुरीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे . 


66 


उक्त विकास योजना मंजुरीच्या दिनांक ०७ जानेवारी २००० च्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सूचितील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा 
समावेश करण्यात येत आहे 


" 


नोंद 


मौजा जरिपटका येथील खसरा क्रमांक २ मधील आरक्षण क्रमांक एनडब्ल्यू -६६ स्टेडियम , एमएनडब्ल्यू -४१ ऑडिटोरियम ही आरक्षणे आणि 
सार्वजनिक स्वास्थ्यासाठी ( पीएच ) नामनिर्देशित जागा आणि १८.०० मीटर व २४.०० मीटर विकास योजनेतील रस्ते वगळून भाग नकाशात 
दर्शविल्यानुसार त्याखालील जागा आरक्षण क्रमांक एमएनडब्ल्यू -४० क्रीडा संकुल या आरक्षणात समाविष्ट करून या प्रस्तावित आरक्षणासाठी जिल्हा 
क्रीडा अधिकारी यांना समुचित प्राधिकरण घोषित करण्यात येत आहे . 

उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारी प्रस्तुत अधिसूचना / भाग नकाशा आयुक्त , नागपूर महानगरपालिका , नागपूर यांच्या कार्यालयात , नागरिकांच्या 
अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात येत आहे . 

सदर अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्रणव कर्पे , 


कार्यासन अधिकारी . 


भाग १ - अ ( असा . ) ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २२ . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai - 400 032 , Dated the 21st June , 2021 . 


THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 


No.TPS - 2420-1143 - CR - 06-2021 - UD - 9. 


Whereas , Revised Development Plan of Nagpur has been sanctioned by the Government vide Urban Development 
Department's Notification No. TPS - 2496-2643 - CR - 300 ( A ) -97 - UD - 9 , dated the 7th January 2000 and 2nd Notification 
No. TPS - 2400-1628 - CR - 200-2000 - UD - 9 , dated 10th September 2001 and has come into force with effect from the 
1st March , 2000 and 21st September , 2001 respectively ( hereinafter referred to as " the said Development Plan " ) ; 

And whereas , in the said Development Plan , land bearing Khasara No. 2 area admeasuring 15.16 Hectare 
is reserved for NW - 66 Stadium , MNW - 41 Auditorium , designated for Publice Health and 18.00 mt . and 24.00 mt . 
D.P. Roads of Mouja Jaripatka ( hereinafter referred to as " the said Reservations " ) ; 

And whereas , the Nagpur Municipal Corporation , Nagpur being the Planning Authority ( hereinafter referred to as 
" the said Planning Authority " ) , vide its Resolution No. 109 , dated 28th February , 2003 has resolved to delete the said 
Reservations and to include the same in Site No. MNW - 40 Sport Complex . The appropriate Authority for this reserva 
tion shall be District Sports Officer . Accordingly after following all the legal procedure as per the provisions of 
sub - section ( 1 ) of Section 37 of the said Act , submitted to the Government , for its sanction a modification proposal 
( hereinafter referred to as " the said Modification Proposal " ) ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै २२-२८ , २०२१ / आषाढ ३१ - श्रावण ६ , शके १ ९ ४३ 


९ 


And whereas , after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning , Maharashtra State , 
Pune , the Government is of opinion that the said Modification proposal should be sanctioned . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred on it under sub - section ( 2 ) of Section 37 of the said Act , the 
Government hereby , sanctions the Proposed Modification and for that purpose amends the aforesaid Notification dated 
the 07th January 2000 as follows ; 

" In the Schedule of Modifications appended to the Notification dated 07th January 2000 sanctioning the said 
Development Plan , the following new entry shall be added after the last entry " . - 


ENTRY 


The land bearing Khasara No. 2 of Mouja Jaripatka is deleted from Site No. NW - 66 , Stadium , Site No. MNW - 41 
Auditorium , designation for Public Health and 18.00 mt . , 24.00 mt . D.P. roads and included in Site No. MNW - 40 Sport 
Complex . The Appropriate Authority for his reservation shall be District Sports Officer , as shown on the Plan . 

A copy of the Notification along with the part plan showing the aforesaid sanctioned Modification , shall be available 
for inspection of the general public in the office of the Commissioner , Nagpur Municipal Corporation , Nagpur during office 
hours on all working days for a period of one month . 

This Notification shall also be available on the Government web site www.maharashtra.gov.in . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


PRANAV KARPE , 
Section Officer 


ना . - एक - अ -३ ( १५६८ ) . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


